सहायक आयुक्त/प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन 
कालावधी समाप्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.१२४/का. १५. 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२ 
तारीख: ११मे, २०२१ 


संदर्भ :- शासन निर्णय ,आदिवासी विकास विभाग क्र .आस्था- २०१६/ प्र.क्र.२६/का.१५, 


दि.१९/०७/२०१६ 


शासन आदेठा :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या आदिवासी विकास सेवेतील 


वर्ग १-संवंर्गातील सहायक आयुक्‍्त/ प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२) (वेतनश्रेणी रु. 9400-38 9004 


ग्रेड पे ५४०० या पदावरीळ खालील नमूद अधिकाऱ्याने परिविक्षाधीन कालावधी 


समाधानकारकरीत्या पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी खालील विवरणातील 


स्तंभ क्र ५.मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून समाप्त करण्यात येत आहे व त्यांची नियुक्‍ती स्तंभ 


क्र ६.मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकापासून नियमित स्वरूपात पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत 


आहे. 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव, | कार्यभार परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
पदनाम व कार्यालय | धारण कालावधीत कालावधी पूर्ण | नियमितपणे 
केल्याचा उपभोगलेली केल्याचा पुढे चालू 
दिनांक अर्जितरजा दिनांक ठेवण्याचा 
दिनांक 
१ | २ ३. | ed ५ द 
१) | श्रीमती शुभांगी ०८.०८.२०१६ | ५७ दिवस ०४.१०.२०१८ |।०५.१०.२०१८ 
नारायण सपकाळ, म.नं. 
प | हदी (म.पू) 
वरिष्ठ संशोधन 
अधिकारी 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवि-२०२१/प्र.क्र.१२४/का. १५. 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१११३११३५७७२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 
f Maharasht al 
ent Department, postalCode=400032, st=Maharash 


ON: 
eve 
2 92454783803b1 bfoBbe0ff2505a011 eb578c6 1edfbb827 
457be5704f56440067, 
RA H N AT H INumber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd348 
9ca14b4e0f644bf05a04e89c, cn=GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 
D 


te: 2021.05.11 13:16:37 +05'30' 


(भा.र.गावीत) 
सह सचिव, आदिवासी विकास विभाग 


१. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य -१,मुंबई 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य -१, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य -२, नाशिक 

५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नाशिक 

६. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

७. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

८. सर्व अपर आयुक्‍त,आदिवासी विकास ठाणे / नाशिक / अमरावती/ नागपूर 
९. सर्व सह आयुक्‍त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 
१०.जिल्हा कोषागार कार्यालय, नंदुरबार, 

११.संबंधित अधिकारी, 

१२.निवड नस्ती का.१५ 


